उपसंचालक, आरोग्य सेवा ( परिवहन ), पुणे 


संचालनालय, पुणे यांच्या 


अखत्यारितील 


कार्यालयीन वाहनांच्या दुरुस्तीच्या खर्चास 


प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२३/ प्र.क्र.०२/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- १) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/कक्ष ११८(३)/वाहन 
दुरुस्ती खर्च प्रशासकिय मंजूरी/१३१४-१६/२०२३, दि.३०.०१.२०२३. 
२) उपसंचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/कक्ष ११८(३)/वाहन 
दुरुस्ती खर्च प्रशासकिय मंजूरी/१३०४-०६/२०२३, दि.३०.०१.२०२२. 
३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/कक्ष ११८(३)/वाहन 
दुरुस्ती खर्च प्रशासकिय मंजूरी/१३१७-१९/२०२३, दि.३०.०१.२०२३. 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/कक्ष ११८(३)/वाहन 
दुरुस्ती खर्च प्रशासकिय मंजूरी/१३१०-१२/२०२३, दि.३०.०१.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


उपसंचालक,आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या उपरोक्त दि.३०.०१.२०२३ च्या पत्रात असे नमूद 


करण्यात आले आहे की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयीन वाहनाकरीता एकुण ०६ देयकांच्या 


दुरुस्तीच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. उपसंचालक,आरोग्य 


सेवा,परिवहन पुणे यांचेकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वाहनांची ०६ देयके खर्च वाजवी असल्याबाबत सक्षम 


प्राधिकारी (कार्यकारी अभियंता),यांत्रिकी विभाग-२,पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिली आहेत. सदर खर्चास 


प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत उपसंचालक,आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
वाहन क्रमांक | देयक | दैयक दिनांक | रक्कम रुपये दुरुस्तीचा तपज्षील 
क्रमांक 

एमएच १२ | २१०५३ | ०९-११-२०२२ | रु. १३,५३०/- | रिअर ब्रेक शू बदलणे,मागील सीट बेल्ट बदलणे, 

सीवाय ००९८ दोन्ही आरसे बदलणे,वायफर ब्लेड बदलणे इ.दुरुस्ती 

एमएच १२ | ॥%2२२- । ०७-०६-२०२२ | रु. ३२,६८३/- | TH पेंड बदली,हब ग्रीसींग,सस्पेडान दुरुस्ती व इतर 

आर.आर.९९४ | ०३३१२ दुरस्ती 

एमएच १२ | १६९ २१-०७-२०२२ । रु. ५१,५८३/- | क्लच ओव्हराल,ब्रेक ओव्हरॉल,सिलेडर हेड गॅसकेट 

एएच ७०७३ बदली,जॉईंट बेरींग बदली,इंजिन ऑईल ऑईल 
फिल्टर बदली,डिझेळ फिल्टर बदली,एअर फिल्टर 
बदळली,सीट कव्हर dat व फिटींग, weer 


शासन निर्णय क्रमांकःवाहन-२०२३/ प्र.क्र.०२/ आरोग्य-४ 


ओव्हरॉल, पावर स्टेअरींग बॉक्स दुरुस्त करणे इ. 


४ । एमएच १२ । १०८६३ | ११-११-२०२२ । रु. ३६,५३०/- | नवीन सीट कव्हर बसविणे,डोअर वायझर,डोअर गार्ड 
एएन १५५१ बसविणे,डोअर क्रोम seo बसविणे,नवीन पिलो व 
पिलो कव्हर,सीट कारपेट,मॅटीन सेट इ.अँक्सेसरीज 
५ । एमएच १२ | PIA2290 | ३०-०९-२०२२ | रु. १,००,७०८/ | डाव्या व उजव्या बाजूचा रनिग,बोर्ड पॅनल डेटींग व पेट 
एएच ९९६९ ३७७ करणे,संपूर्ण वाहन पेंटींग करणे,ब्रैक दुरुस्ती 
करणे,डाव्या बाजुला स्टेअरिंग रॅकमध्ये आवाज, सेंट्रल 
लॉक दुरुस्ती, इंजिन ऑईल,ऑईल फिल्टर बदली इ. 
६ | एमएच १२ | १०८७२ । २९-११-२०२२ | रु. २२,३२०/- | ए.सी.कंडेसर, फॅन मोटर असेब्ली बदली करणे इ. 


एएच ९९६९ 


एकूण रुपये रु.२,५७,३५४/ 


उपरोक्त तक्‍्त्यामधील वाहनावरील खर्च हा सक्षम प्राधिकारी (कार्यकारी अभियंता),यांत्रिकी विभाग-२,पुणे 

यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे वापरातील वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी रु.२,५७,३५४/- 

(रुपये दोन लाख, सत्तावन्न हजार dima! चोपन्न फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन 

राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 

१) खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

2) जर वाहन शासकीय कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात येणार नसेल तर संबंधीत सक्षम प्राधिकारी यांनी (या 
विषयीचा) खर्च वाजवी असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहीजे. 

३) कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४) वाहनाच्या दुरुस्तीचा तपशील व त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद तसेच, वाहनास बसविलेले टायर, टयुब, बॅटरी 
इत्यादीचा तपशील वेळोवेळी वाहनाच्या हिस्ट्री पुस्तकात लिहिणे आवश्‍यक आहे. 

५) वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन सर्व संबंधितांनी करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन 
त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

६) याकरीता होणारा खर्च विहित पध्दतीने करण्यात यावा. 


2. सदरचा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष, मागणी क्र.१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, ४००-इतर खर्च, ८००- इतर खर्च, (०१)(०१) राज्य आरोग्य परिवहन 
संघटनेची आस्थापना, २२१० ०१०१,२२१० १०५३,२२१० ०३५१,२२१० ०४१३ व २२१० ०३१५” या SUT 
खालील सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये ५१- मोटार वाहने या बाबीच्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.१९, नियम क्र. ६९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःवाहन-२०२३/ प्र.क्र.०२/ आरोग्य-४ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१९१३३७५८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASHOK अरा. 
MAROTI = == 
ATRAM === 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
९. विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


